अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळांना 
अनुदान योजना सन २०१८-१९ शुध्दीपत्रक मुंबई हहर 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का. ६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८.२.२०१९. 
१. शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६, 
दि. ७.१०.२०१५ 
२. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्रनियोजन/आस्था/ 
अ.ब.शा.बै./ २०१८-१९/१३१२, दि.१७.९.२०१८ 
३. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का.६, 
दि. ३.०१.२०१९. 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्रनियोजन/ आस्था/ 
अल्पसंख्यांक शाळा/२०१८-१९/३८, दि.५.१.२०१९ 
शुद्वीपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि.३.१.२०१९ च्या शासन निर्णयातील सोबतच्या सहपत्रामधील कोकण 
विभागातील जिल्हा - मुंबई हहर मधील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. ५ व ६ येथील संस्था, शाळेचे 
नाव व सुविधांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले होते. 


कोकण विभाग, जिल्हा - मुंबई शहर 


अ.क्र संस्था/ शाळेचे नाव सुविधांचे स्वरुप/ प्रयोजन | अनुदानाचे वर्षे | रघ 
q २ 3 ४ 
५. | अंजुमन इस्लामज, ९२, डि.एन.रोड, | १५ खोल्यांची (White wash) gq 


सी.एस.टी. मुंबई ४०० ००१ ER संचालित | डागडुजी/ दुरुस्ती इ. 
जान मोहमद कासम हायस्कुल, मौलाना 
शौकत अली रोड, मुंबई ४०० ००८ 


६. । अंजुमन इस्लामज, ९२, डि.एन.रोड, | ३ संगणक, ३ लॅपटॉप, २ प्रोजेक्टर 3X 
सी.एस.टी. मुंबई ४०० ००१ दारे संचालित | इ. 
अहमद सेलर प्रायमरी स्कुल, १२५ 
डिमतिमकर रोड, नागपाडा, मुंबई ४०० ००८ 


जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांच्या दिनांक ५.१.२०१९च्या पत्रानुसार संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक 
3.9.2098 च्या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामधील कोकण विभागातील जिल्हा- मुंबई हहर येथील 
पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. ५ व ६ समोरील रकाना क्रमांक ३ मध्ये सुविधांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७१/का. ६, 


कोकण विभाग, जिल्हा - मुंबई हहर 


संस्था/ शाळेचे नाव 


सुविधांचे स्वरुप/ प्रयोजन 


अनुदानाचे वर्ष | 


र 


३ 


tes 


Q, 


अंजुमन इस्लामज, ९२, डि.एन.रोड, 
सी.एस.टी. मुंबई ४०० ००१ व्दारे संचालित 
जान मोहमद कासम हायस्कुल, मौलाना 
शौकत अली रोड, मुंबई ४०० ००८ 


२ संगणक व > प्रोजेक्ट 


& 


अंजुमन इस्लामज, ९२, डि.एन.रोड, 
सी.एस.टी. मुंबई ४०० ००१ व्दारे संचालित 
अहमद सेलर प्रायमरी स्कुल, १२५ 
डिमतिमकर रोड, नागपाडा, मुंबई ४०० ००८ 


३ संगणक, २ लॅपटॉप, २ प्रोजेक्टर 


३रे 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२८१०३३४६५०१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
n h h h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
Department, postalCode=400032, st=Maha 
25. 


प्रति, 


Tadvi 


. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


5.4.2 
a02331b77751, 
seri 


9 rashtra, 
0: 1e30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993f8acOf 


jalNumber=b469b3fd6 1b5201f03b702c0f7fd0ecScf18beb12425455f 
4856f44e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 


Date: 2019.02.28 12:41:09 +05'30' 


(सं.छ.तडवी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ 

२ 

३. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई शहर. 


८. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर . 


९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर. 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई शहर. 


११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई . 


१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई शहर. 


१३. सबंधित शाळा / शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (जिल्हाधिका-यांमार्फत) 


१४. निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


